वाचा :- 


घरेलू कामगारांसाठी मासिक नोंदणी फी रुपये 
३०/- वरुन रुपये १/- व अंशदान रुपये ५/- 
वरुन रुपये १/- इतके करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
क्र:- घरेलू-१२२४/प्र.क्र.१५/काम-७अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ फेब्रुवारी, २०२४ 


१) अधिसुचना महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग दि. २३/८/२०१० 
२) मा. मंत्री (कामगार) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ४.१०.२०२३ रोजी भारतीय मजदूर संघाच्या 
मागण्यांबाबतच्या बैठकीचे इतिवृत्त दि. ७/११/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८ अन्वये महाराष्ट्र घरेलू 
कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत मंडळावर विकास आयुक्‍त 
(असंघटित कामगार) मुंबई यांची एक सदस्य मंडळ या नात्याने नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
मंडळातर्फे राज्यातील RY कामगारांची नोंदणी करण्यात येवून त्यांच्यासाठी कल्याणकारी 
योजना राबविण्यात येतात. सद्यस्थितीत मंडळामार्फेत अंत्यविधी सहाय्य योजना राबविण्यात येते 
यात मृत घरेलू कामगारांच्या कायदेशीर वारसास रुपये २०००/- अंत्यविधी सहाय्य देण्यात येते. 
तसेच प्रस्तृती लाभ महिला घरेलू कामगारांना दोन अपत्यपर्यंत रुपये ५०००/- इतकी मदत 
देण्यात येते. 
०२. उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ च्या सन २०१० च्या अधिसुचनेन्वये महाराष्ट्र घरेळू कामगार 
कल्याण मंडळाचे नियम २०१० निश्चित करण्यात आलेले आहे. सदर नियमातील कलम ९ (२) 
(क) नुसार लाभार्थी म्हणून नोंदणीसाठी रु ३०/- इतके शुल्क आकारले जाते. तसेच, कलम ११ 
अन्वये RY कामगारांचे अंशदान निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यात ज्या घरेळू कामगारांची 
लाभार्थी म्हणून नोंदणी झालेली असेल त्याला नोंद झालेल्या मंडळाकडे रुपये ५/- इतक्या 
अंशदान दरमहा द्यावे लागेल अज्ञी तरतूद आहे. सदर नोंदणी फी रुपये ३०/- वरुन रुपये १/- व 
अंशदान रुपये ५/- इतक्या वरुन रुपये १/- दरमहा इतके करण्याबाबत मंडळाकडे तसेच 
शासनाकडे विविध कामगार संघटनांनी मागणी केळेली आहे. त्यानुषंगाने सदर नोंदणी फी रुपये 
३०/- वरुन रुपये १/- व अंशदान रुपये ५/- इतक्या वरुन रुपये १/- दरमहा इतके करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः घरेलू-१२२४/प्र.क्र.१५/काम-७अ 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य RY कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम सन २०१० च्या अधिसुचनेन्वये 
महाराष्ट्र RY कामगार कल्याण मंडळाचे नियम २०१० निश्चित करण्यात आळेळे आहेत. त्यातील 
कलम ९ नुसार लाभार्थी म्हणून नोंदणीसाठी रु ३०/- इतके शुल्क आकारले जाते. तसेच 
कलम ११ अन्वये घरेलू कामगारांचे अंशदान निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यात ज्या घरेलू 
कामगारांची लाभार्थी म्हणून नोंदणी झाळेली असेल त्याला नोंद झालेल्या मंडळाकडे रुपये ५ इतकी 
अंशदान दरमहा द्यावे लागेल अज्ञी तरतूद आहे. त्यात नोंदणीसाठी असलेल्या रुपये ३०/- ऐवजी 
रुपये १/- तसेच अंशदानाची रक्‍कम रुपये ५/- ऐवजी रुपये १/- दरमहा इतकी करण्याबाबतचा 
निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात येत आहे. याबाबतीत अधिनियमातीळ कलम ९ व कलम ११ 
यातील तरतुदींमधील सुधारणा यथावकाश करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०२०५१७४०३०५०१० असा आहे. 
हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KARANSING PREMSING PATIL 


KARANSING UOURCEMTE pore A S आही 
PREMSING PATIL/ Seema 
(क. प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव (पत्राने), 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
५) विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), प्रभादेवी, मुंबई-४०० ०१३. 
६) कामगार आयुक्त, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पु), मुंबई- ५१. 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 
९) सर्व कामगार उपायुक्त/सहायक कामगार आयुक्त. 


१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई- ५१. 
) 
) 


92) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवडनस्ती (कामगार 93H). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


